राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना नाशिक येथील 
पोलीस प्रशिक्षण संस्थेमध्ये देण्यात आलेल्या 
प्रशिक्षणाबाबत महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक या संस्थेस शुल्क अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.१०२/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०१७. 


वाचा :- १) आयुक्त, राउश यांचे पत्र क्र. प्रशिक्षण ११२०१६/ उ.आ. (प्र./ २-अ, दि. २२.०३.२०१७. 
2) आयुक्त, WS यांचे पत्र क्र. प्रशिक्षण ११०३/ ३४/ २-अ-२, दि. २९.०३.२०१७. 


शासन ज्ञापन :- 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान व अधिकारी संवर्गातील एकूण १२४ महिलांना 
महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक येथे दिनांक १९.०१.२०१७ ते २१.०१.२०१७ या कालावधीत 
प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्याकरिता प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन रू.२०००/- प्रमाणे, 
रू. ७,४४,०००/- इतके प्रशिक्षण शुल्क सदर अकादमीस अदा करण्यासाठी आयुक्त, WS यांनी 
संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 
प्रशिक्षणार्थीची प्रशिक्षण कालावधी प्रशिक्षण शुल्क दर प्रति प्रशिक्षण शुल्क 
संख्या प्रशिक्षणार्थी  प्रशिक्षणार्थींची संख्या 


१२४ 3 दिवस x Qo00 रु. १२४ रु. ७,४४,०००/- 


त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे, या विभागातील ९४ अधिकाऱ्यांना 
दि. १०.११.२०१६ ते दि.०९.०२.२०१७ या कालावधीत प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्याकरिता 
प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन रू. २०००/- प्रमाणे रू. १,७२,९६,०००/- इतके प्रशिक्षण शुल्क सदर 
अकादमीस अदा करणे आवश्‍यक आहे. 


पद प्रशिक्षणार्थीची । प्रशिक्षण कालवधी/प्रशिक्षण प्रशिक्षण शुल्क 
संख्या शुल्क दर प्रति प्रशिक्षणार्थी/ 
प्रशि.संख्या 
दुय्यम निरीक्षक ९४ ९२ दिवस x २००० x ९४ रु. १,७२,९६,०००/- 


तथापि, सध्या उपलब्ध अनुदानातून रू. १,४२,००,०००/- इतकी रक्‍कम सदर अकादमीस 
अदा करण्यासाठी आयुक्त, WII] यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.१०२/राउशु-१ 


तरी, आयुक्त WS यांनी सादर केलेल्या उपरोक्‍त दोन्ही प्रस्तावांना सदर शासन 
ज्ञापनाद्वारे मंजूरी देण्यात येत असून या प्रस्तावावर येणारा एकूण खर्च रू. १,४९,४४,०००/- (रूपये 
एक कोटी एकोणपन्नास लक्ष MASUR हजार फक्त) इतकी तरतूद खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 

प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष- २०३९ राज्य उत्पादन शुल्क, (००) ००१, 
संचाळन व प्रशासन, (०१)- आयुक्तांचे कार्यालय, (०१)(०१)- आयुक्त कार्यालय- आस्थापना 
दत्तमत (२०३९ ००१४)-५० इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिता 
मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

हे ज्ञापन वित्त विभागाच्या, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग पहिला, 
उपविभाग चार, अनुक्रमांक १० अन्वये भारतामधील प्रशिक्षण फी वरील खर्च मंजूर करण्यासाठी, 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०३३०१५३७५४७३२९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ele Digitally signed by Dilip J Snedmekhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section 
Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5¢22eb48b36977859e2ada92f034598ccObc8511 


Shedmekhe चा. 
(दि. ज. होडमेखे) 
क्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती (राउशु-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


